वाचा :- 


गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडळ, कवळखेड, ता. उदगीर, जि. 
लातूर व श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर, शिंदाळा 
(लो), ता.औसा, जि. लातूर या संस्थेमार्फत चालविल्या 
जाणाऱ्या खाजगी अनुदानित विजाभज प्रवर्गाच्या निवासी 
उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांना कला व विज्ञान शाखेच्या 
वाढीव तुकडीसाठी अनुज्ञेय असलेल्या १४ (प्रत्येकी ७--७ 
शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या नवीन पदांना मंजुरी देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 
पहिला मजला (विस्तार), मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ०५ जानेवारी, २०२४ 


१. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : विभशा २००६/प्र.क्र.५९ / 
मावक-६, दि.२६/०६/२००८ 

२. झासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : विभशा २००६/प्र.क्र.९९ / 
मावक-६, दि.३१/०८/२००९ 

३. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्रमांक : पीआरई २००२/(३३९५)/प्राशि-१, 
दि.२७/०२/२००३ 

४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग पत्र क्र.विभशा १०१०/प्र.क्र.१४९/मावक, 
दि.२९/१०/२०१० 

५. शासन निर्णय, शालेय शिक्षण व क्रिडा विभाग क्रमांक : पीआरई २००८/(३१३/०८)/प्राशि-१, 
दि.१७/०९/२०११ 

६. शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : विभशा २००९/प्र.क्र.४७/ 
विजाभज-२, दि.२१/०१/२०१३ 

७. शासन शुध्दीपत्रक, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग क्रमांक : विभशा २००९/प्र.क्र.४७/ 
विजाभज-२, दि.२४/०१/२०१३ 

८. शासन निर्णय, विमुक्त जाती भटक्या जमाती, इतर मागासवर्ग व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण 
विभाग, क्रमांक :विभशा २०१३/प्र.क्र.१३०/विजाभज-२, दि.०८/०३/२०१९ 

९. शासन परिपत्रक, इतर मागासवर्ग, सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग, विमुक्त जाती भटक्या 
जमाती आणि fears मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्रमांक : विभशा-२०१९/प्र.क्र.८८६/ 
विजाभज-२, दि.०९/०९/२०१९ व दि.१८/०९/२०१९ 

१०. शासन निर्णय, इतर मागास वर्ग सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती, भटक्या 
जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्रमांक याचिका २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 
दिनांक : २५/१०/२०१९ 

११. शासन शुध्दीपत्रक, इतर मागास वर्ग सामाजिक व शौक्षणिक मागास प्रवर्ग विमुक्त जाती, 
भटक्या जमाती व विशेष मागास प्रवर्ग कल्याण विभाग क्रमांक याचिका 
२०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ दिनांक : ०८/११/२०१९ 

१२. तत्कालीन मा. मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचेकडील अपील अर्जावरील 
दि.१४/०२/२०२२ चे आदेशा. 

१३. शासन निर्णय, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग क्रमांक : विभशा २०२०/प्र.क्र.६३०/ 
विजाभज-२, दि.२३/०३/२०२२ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


१४. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र.७८६/२०२२ व 
७८७/२०२२ मधिल दि.२७/०७/२०२३ रोजीचे आदेश. 

१५. मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे दाखल अवमान याचिका क्र.७८६/२०२२ व 
७८७/२०२२ मधिल दि.०९/११/२०२३ रोजीचे आदेश. 

१६. शासकीय अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद यांचे पत्र क्र. 0.९०. 
GP/ CP / 8&(90 of 2023, दि.१०/११/२०२३ 


प्रस्तावना:- 

शासन निर्णय, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, दि.२६/०६/२००८ व दि.३१/०८/२००९ 
रोजीच्या शासन निर्णयान्वये राज्यातील खाजगी संस्थांमार्फत चालविण्यात येणाऱ्या १४८ खाजगी अनुदानित 
माध्यमिक आश्रमशाळांना श्रेणीवाढ देऊन उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा (इयत्ता ११ वी व १२ वी) 
कला/विज्ञान/वाणिज्य (शाखा) मंजूर करण्यात आल्या आहेत. सदर १४८ उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांमध्ये 
गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडळ कवळखेड, ता.उदगीर,जि.लातूर व श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर, 
शिंदाळा (लो), ता.औसा, जि.लातूर या दोन संस्थांना कला व विज्ञान विद्याशाखांचे उच्च माध्यमिक 
महाविद्यालय मंजुर करण्यात आळे आहे. तद्नंतर या उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील विद्यार्थी संख्या 
वाढल्याने सदर संस्थांनी शासन निर्णय संदर्भ क्र.८ नुसार तुकडीवाढ मिळणेबाबत केलेली मागणी वित्त 
विभागाच्या सहमतीने शासनस्तरावर मान्य करुन संदर्भ क्र.१०, शासन निर्णय दि.२५/१०/२०१९ अन्वये गुणाई 
शिक्षण प्रसारक मंडळ कवळखेड, ता.उदगीर, जि.लातूर व श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ गांधीनगर, शिंदाळा 
(लो.) ता.औसा, जि.लातूर या दोन संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या खाजगी अनुदानित 
निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील ११ वी व १२ वी कला व विज्ञान शाखेस प्रत्येकी ०१ तुकडीवाढ अशा 
प्रत्येकी ०४-०४ एकूण ०८ नवीन तुकड्यांना सन २०१५-१६ पासून मान्यता देण्यात आली आहे. 


उक्त संस्थांच्या तुकडीवाढीस मंजुरी बाबतच्या शासन निर्णयातील परिच्छेद १-क मध्ये “अतिरिक्त 
तुकडीवाढीमुळे निर्माण होणाऱ्या पदांच्या भरतीस उच्चस्तरीय सचिव समितीची (HPC) मान्यता घेण्याबाबत 
प्रस्ताव प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज कल्याण विभाग, लातूर यांनी तात्काळ सादर करावा. सदर कर्मचाऱ्यांच्या 
पदांना उच्चस्तरीय सचिव समितीची (HPC) मान्यता मिळाल्यानंतरच त्यांना वेतन अनुदान अदा करण्यात 
येईल”, असे स्पष्ट करण्यात आले होते. तथापि, सदर तुकडीवाढीच्या अनुषंगाने प्रादेशिक उपायुक्‍त, समाज 
कल्याण विभाग, लातूर यांच्या अहवालानुसार सदर आश्रमशाळांसाठी अनुज्ञेय ठरणाऱ्या प्रत्येकी ७ याप्रमाणे 
दोन्ही संस्थांना मिळून एकूण १४ नवीन पदांवर शिक्षकांची संबंधित संस्थांनी सन २०१५ ते २०१७ या कालावधीत 
नियुक्‍ती केली. तद्नंतर या शिक्षकांच्या नियुक्‍तीबाबतचा प्रस्ताव उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या (HPC) 
विचाराधीन असतांना तुकडीवाढीवर नियुक्त शिक्षकांपैकी stared तुकाराम ISR व इतर, गुणाई शिक्षण 
प्रसारक मंडळ कवळखेड, ता. उदगीर, जि. लातूर व श्री.उमेश शिवराम अडसुळे व इतर, श्रीराम शिक्षण 
प्रसारक मंडळ गांधीनगर, शिंदाळा (लो.), ता.औसा, जि.लातूर यांनी त्यांच्या मूळ नियुक्ती सन २०१५-१६ 
पासून मान्यता देऊन वेतन मिळण्यासाठी मा.उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे रिट याचिका 
क्र. १०४१८/२०२१ व रिट याचिका क्र. १०७४७/२०२१ दाखल केली. 


२. वरीलप्रमाणे नियुक्‍तीबाबतची याचिका मा.उच्च न्यायालयात प्रलंबित असतांना, या शिक्षकांनी इतर 
मागास बहुजन कल्याण विभागांतर्गत सुरु असलेल्या आश्रमशाळा मधील शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांच्या 
नियुक्‍ती, मान्यता, वैयक्तिक तक्रारी इ. च्या निराकरणासाठी शासन निर्णय दिनांक ०३/१०/२०१७ अन्वये 
निर्माण केलेल्या अर्धन्यायिक व्यवस्थेअंतर्गत तत्कालीन मा.मंत्री इतर मागास बहुजन कल्याण) यांचेकडे 
अर्धन्यायिक अपील दाखल केले. सदर अपिल अर्जावर तत्कालीन मंत्री महोदय यांनी दि. १४/०२/२०२२ रोजी 
पारित केलेल्या अर्धन्यायिक आदेझ्ञानुसार गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडळ व श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ यांनी 
वाढीव तुकडीच्या अनुषंगाने नियुक्‍त केलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीबाबत पुढील प्रमाणे आदेश पारीत केले 
आहेत:- 


पृष्ठ ८ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


१. कर्मचाऱ्यांच्या नियुक्तीच्या दिनांकापासून प्रथमत: ३ वर्षासाठी उच्च माध्यमिक शिक्षण सेवक म्हणून 
नियुक्‍ती राहील. 

२. सदर कर्मचाऱ्यांचे नाव सेवार्थ प्रणालीमध्ये समाविष्ट करुन त्यांना नियमित वेतन अदा करावे. 

३. सदर कर्मचाऱ्यांना आदेशाच्या दिनांकापासून उच्च माध्यमिक शिक्षक पदाची नियमित वेतनश्रेणी लागू 
करण्यात यावी. 

४. उच्चस्तर सचिव समितीने कर्मचाऱ्यांच्या पदांना मान्यता दिल्यास किंवा तत्पुर्वी रिट याचिका क्र. 
१०४१८/२०२१ व रिट याचिका क्र. १०७४७/२०२१ मध्ये मा.उच्च न्यायालयाने कर्मचाऱ्यांच्या कायम 
नियुक्‍तीस मुळ नियुक्‍ती दिनांकापासून मान्यता दिल्यास सदर निर्णयानुसार थकीत वेतनाचे प्रस्ताव 
शासनास सादर करावे. 
तत्कालीन मा.मंत्री (इ.मा.ब.क.) यांच्या वरील निर्णयानुसार अपिलार्थी/याचिकाकर्ता शिक्षकांसह सर्व 

१४ शिक्षकांना आदेशाच्या दिनांकापासून नियमित वेतन सुरु करण्यात आले आहे. 


३. तद्नंतर विभागामार्फत वाढीव तुकडीवरील शिक्षक कर्मचाऱ्यांच्या पदमान्यतेचा प्रस्ताव शासन 
निर्णय संदर्भ क्र.१० मधील अटीनुसार उच्चस्तर सचिव समितीच्या (HPC) मान्यतेसाठी सादर करण्यात आला. 
प्रस्ताव समितीच्या विचाराधीन असताना वरील शिक्षक कर्मचाऱ्यांनी मा.उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या 
याचिकेवर दि.१३/०७/२०२२ रोजी सुनावणी होऊन मा.उच्च न्यायालयाने पुढीळ आदेशा पारीत केले. 


“The respondent- State Shall carry out the necessary corrections about reference in 
the decision to the approval for first three years as -Shikshan Sewak within a period of four 
weeks from today and salary bills of the concerned employee shall be processed and the 
amount shall be paid/released within a period of eight weeks from today.” 
४. मा.उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयानुसार शिक्षकांच्या मूळ नियुक्तीच्या अनुषंगाने अनुज्ञेय वेतन व 
अनुषंगिक लाभ मंजूरीचा प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत उच्चस्तर सचिव समितीकडे सादर करण्यात आला. 
दरम्यानच्या काळात मा.उच्च न्यायालयाच्या दि.१३/०७/२०२२ च्या उक्त निर्णयानुसार याचिकाकर्ता 
शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस मान्यता देऊन अनुज्ञेय थकबाकीबाबत शासनस्तरावर निर्णय न झाल्याने संबंधितांनी 
मा.उच्च न्यायालयात अवमान याचिका क्र.9८६/२०२२ व क्र.9८७/२०२२ दाखल केल्या. सदर अवमान 
याचिकेवर दिनांक २७/०७/२०२३ रोजी सुनावणी होऊन मा.उच्च न्यायालयाने पुढीलप्रमाणे आदेशा पारीत 
केले आहेत. 
१, Leave to replace respondent No.9 with his/her successor in office. On replacement 
issue him/her simple notice, returnable on 09.08.2023 

2. The learned Government Pleader, on instructions, informs that the parent 
department of the petitioner herein has submitted the file to finance Department. 
The matter would be placed before the high power committee in a couple of weeks. 

3. The Additional Chief Secretary, Finance Department shall remain present before this 

court on the next date of to comply with the order. 

6. ॥ addition to regular mode of service, the petitioner is permitted to serve respondent 

No.4 by private notice as is permissible in law. 


प्रस्तुत पार्श्वभूमीवर गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडळ कवळखेड, ता. उदगीर, जि. लातूर व श्रीराम शिक्षण 
प्रसारक मंडळ गांधीनगर, शिंदाळा (लो.) ता.औसा,जि. लातूर या संस्थांनी खाजगी अनुदानित विजाभज 
प्रवर्गाच्या निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळेत वाढीव तुकडीवर नियुक्त केलेल्या १४ शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस 
मान्यता देण्याबाबतचा प्रस्ताव वित्त विभागामार्फत उच्चस्तर सचिव समितीच्या मान्यतेसाठी सादर केल्यानंतर 
उच्चस्तर सचिव समितीने दि.१५/०९/२०२३ अन्वये सदर प्रस्तावास मान्यता दिली आहे. 


पृष्ठ ८ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या (HPC) मान्यतेनुसार याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने 
प्रस्ताव तपासणीधीन असतांना मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदरहू अवमान याचिकेवर 
दि.०९/११/२०२३ रोजी सुनावणी होऊन दि.३०/११/२०२३ पर्यंत याचिकाकर्ता १४ शिक्षकांची (७--७) 
नियुक्तीच्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती करून अनुज्ञेय थकबाकीची रक्‍कम मंजूर करावी आणि सदर रक्‍कम मा 
उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेशा मा. उच्च न्यायालयाने संदर्भ क्र. १५ अन्वये पारित केले आहेत. मा. 
उच्च न्यायालयाच्या उक्त निर्णयानुसार याचिकाकर्ता शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस त्यांच्या मुळ नियुक्ती 
दिनांकापासून मान्यता देऊन त्यांना वेतनापोटी अनुज्ञेय थकबाकीची रक्‍कम अदा करण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 


गुणाई शिक्षण प्रसारक मंडळ कवळखेड, ता. उदगीर, जि. लातूर व श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ 
गांधीनगर, शिंदाळा (लो) ता.औसा,जि. लातूर या दोन संस्थांमार्फत चालविल्या जाणाऱ्या विजाभज प्रवर्गाच्या 
खाजगी अनुदानित निवासी उच्च माध्यमिक आश्रमशाळांतील ११ वी व १२ वी कला व विज्ञान शाखेस प्रत्येकी 
०१ तुकडीवाढ (प्रत्येकी ०४-०४) एकूण ०८ नवीन तुकड्यांना सन २०१५-१६ पासून शासन निर्णय संदर्भ क्र.१०, 
दि.२५/१०/२०१९ अन्वये दिलेल्या मान्यतेनुसार सदर शासन निर्णयातील परिच्छेद १-क मधील अटीनुसार 
दोन्ही संस्थांतील वाढीव तुकड्यांवर नियुक्‍त एकूण १४(प्रत्येकी ७--७) शिक्षकांची पदे त्यांच्या नियुक्‍ती 
दिनांकापासून निर्माण करण्याबाबत उच्चस्तरीय सचिव समितीने (HPC) केलेल्या शिफारशीनुसार सदर 
पदांवरील शिक्षकांच्या नियुक्‍तीस शासनाची मान्यता देण्यात येत आहे. 


संबंधित शिक्षकांचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे :- 


अ.क्र. शिक्षक पदनाम नियुक्‍ती वेतनश्रेणी मान्यता प्रकार 
कर्मचाऱ्यांचे नाव दिनांक 


अ) Wy शिक्षण प्रसारक मंडळ, कवळखेड ता.उदगीर जि.लातूर संचलित उच्च माध्यमिक आश्रमशाळा, 


उदगीर जि.लातूर 
| laude a fe २०/०६/३०१७ मानधन ९०००/- दि.२०/०६/२०१७ पासून 
नामदेव तुकाराम | AT ला पुढील ३ वर्षासाठी 
Pee ee aa | | शिक्षणसेवक मान्यता व 
a : दिनांक २०/०६/२०२० 
ee पासून सेवासातत्य 
ग्रे.वे.४६००/-) 
२ | श्री. सदानंदे मंगेश | उच्च ०१/०७/२०१५ रं दि.०१/०७/२०१५ पासून 
on os (७ व्या वेतन म 
रमेहाराव मा्‌ पुढील ३ वर्षासाठी 
at आयोगानुसार गार वक वाति क 
शि ९" शि मान्यता व 
- 00- दिनांक 
क्म दिनांक ०१/०७/२०१८ 
१४२४००) पासून सेवासातत्य 
पासून त 
3 | at. राठोड उच्च ०८/०७/२०१७ दि.०८/०७/२०१७ पासून 
अविनाश माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
काशिनाथ शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०८/०७/२०२० 
पासून सेवासातत्य 


पृष्ठ ८ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


४ | श्री. वळवी उच्च ०१/०७/२०१५ दि.०१/०७/२०१५ पासून 
भगतसिंग रूपसिंग | माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासून सेवासातत्य 
4 | श्रीम. केंद्रे शिल्पा | उच्च १०/०३/२०१७ दि.१०/०३/२०१७ पासून 
काशिनाथ माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक १०/०३/२०२० 
पासून सेवासातत्य 
६ श्री. नेवले उच्च ०१/०७/२०१५ दि.०१/०७/२०१५ पासून 
कृष्णकांत बळवंत | माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासून सेवासातत्य 
७ | श्री.वाघमारे उच्च ०१/०७/२०१५ दि.०१/०७/२०१५ पासून 
गणपती शंकर  । माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासून सेवासातत्य 
ब) श्रीराम शिक्षण प्रसारक मंडळ, गांधीनगर शिंदाळा (लो) ता.औसा जि.लातूर संचलित उच्च माध्यमिक 
आश्रमशाळा,मनोहरतांडा,ता.औसा, जि.लातुर 
| श्रीम.अळळीमोरे । उच्च ०१/०७/२०१५ | मानधन ९०००/- | दि.०१/०७/२०१५ पासून 
स्वाती राजजोखर | माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक (६ व्या वेतन शिक्षणसेवक मान्यता व 
आयोगानुसार । दिनांक ०१/०७/२०१८ 
रु.९३००-३४८००, | पासून सेवासातत्य 
ग्रे.वे.४६००/-) 
2 श्री.अडसुळे उमेश | उच्च ०१/०७/२०१५ दि.०१/०७/२०१५ पासून 
शिवराम माध्यमिक (७व्यावेतत ।पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक आयोगानुसार । शिक्षणसेवक मान्यता व 
85-१६, ४४९००- | दिनांक ०१/०७/२०१८ 
१४२४००) पासून सेवासातत्य 
३ श्री.खुपसे एकनाथ | उच्च ०१/०७/२०१५ दि.०१/०७/२०१५ पासून 
नागोराव माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०७/२०१८ 
पासून सेवासातत्य 


पृष्ठ ८ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


8 श्री.पवारमहेशा । उच्च ०१/०९/२०१७ दि.०१/०९/२०१७ पासून 
श्रीनिवास माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०९/२०२० 

पासून सेवासातत्य 
५ | श्री.चव्हाण अनंत । उच्च ०१/०९/२०१७ दि.०१/०९/२०१७ पासून 
रामदास माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०९/२०२० 

पासून सेवासातत्य 
६ | श्री.चव्हाण प्रदिप | उच्च ०१/०९/२०१७ दि.०१/०९/२०१७ पासून 
रामदास माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०१/०९/२०२० 

पासून सेवासातत्य 
७ | श्री.जाधव अश्विनी | उच्च ०५/१०/२०१७ दि.०५/१०/२०१७ पासून 
भीमराव माध्यमिक पुढील ३ वर्षासाठी 
शिक्षक शिक्षणसेवक मान्यता व 
दिनांक ०५/१०/२०२० 

पासून सेवासातत्य 

२. उक्त शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने खालील अटी लागू राहतील :- 


१) 


शासनाच्या काटकसरीच्या धोरणात्मक निर्णयानुसार सदर शिक्षकांना शासन निर्णय, शालेय 
शिक्षण विभाग, दिनांक २७/०२/२००३ आणि शासन पत्र, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य 
विभाग, दिनांक २९/१०/२०१० नुसार उक्त शिक्षकांना शासनाच्या प्रचलित धोरणानुसार मूळ 
नियुक्ती दिनांकापासून प्रथम ३ वर्षे शिक्षण सेवक पदासाठी अनुज्ञेय मानधन लागू होईल. 
शिक्षणसेवक पदाचा ३ वर्षाचा कालावधी पुर्ण झालेनंतर उच्च माध्यमिक शिक्षक पदासाठी 
अनुज्ञेय तत्काळीन वेतनश्रेणीत त्यांची नियमित नियुक्‍ती होईल. (उदा. ६ व्या वेतन 
आयोगानुसार वेतनश्रेणी रु.९३००-३४८००, ग्रे.वे.४६००/-) (७ व्या वेतन आयोगानुसार 
वेतनश्रेणी 5-१६, ४४९००-१४२४००) 

संबंधितांचा शिक्षण सेवक पदावरील नियुक्तीचा कालावधी पूर्ण झाल्यानंतर त्यांना 
सहाय्यक शिक्षक पदाची नियमित वेतनश्रेणी लागू झाल्याच्या दिनांकापासूनच 
वेतननिश्चितीच्या अनुषंगाने अनुज्ञेय थकबाकी देय राहील. 
महाराष्ट्र खाजगी शाळेतील कर्मचारी सेवेच्या शर्ती (विनियमन) नियमावली-१९८१ नुसार 
त्यामध्ये होणाऱ्या सुधारणेनुसार रजा, वेतन, भत्ते इ. अनुज्ञेय राहील. (शिक्षण सेवक पद 
वगळून) 
आश्रमशाळा संहितेमधील प्रकरण ५ मधील नियम क्र. ५.४ नियमानुसार माध्यमिक शाळा 
संहितेमधीलळ तरतूदीनुसार आश्रमशाळेतील निवासी/अनिवासी प्रवेशित पटसंख्या कमी 
झाल्यास पदास दिलेली मान्यता संपुष्टात येईल. 
स्वेच्छानिवृत्तीमुळे पद Rat झाल्यास संबंधित संस्थेस पद भरती करण्यापुर्वी शासनाची 
पुर्वपरवानगी घेणे बंधनकारक राहील. शासन मान्यतेशिवाय पदभरती केल्यास अशा नियुक्‍त 


पृष्ठ ८ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


केलेल्या कर्मचाऱ्याची नियुक्‍ती नियमबाह्य मानण्यात येईल व त्यास कोणतेही लाभ अनुज्ञेय 
राहणार नाहीत. 

५) ज्या कर्मचाऱ्यांची नियुक्‍ती मागासवर्गीयांसाठी आरक्षित पदावर केली आहे. त्यांना सक्षम 
प्राधिकाऱ्यांनी दिलेले जात वैधता प्रमाणपत्र संस्थेकडे सादर करणे बंधनकारक राहील. 
वैधता प्रमाणपत्र सादर न केल्यास संबंधित कर्मचाऱ्यांची सेवा संपुष्टात येईल. 

६) वरील कर्मचाऱ्यांच्या नेमणुकीसंदर्भात विहित शैक्षणिक अर्हता, जात वैधता, जन्म तारीख, 
इत्यादी बाबत काही तांत्रिक अडचण उद्भवल्यास सदरची मान्यता आपोआप रद्द होईल व 
त्याचा आर्थिक भार संस्थेस सोसावा लागेल, त्यास मुख्याध्यापक व संस्था जबाबदार राहील. 


३. उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या (HPC) मान्यतेनुसार याचिकाकर्त्या शिक्षकांच्या नियुक्तीच्या अनुषंगाने 
प्रस्ताव तपासणीधीन असतांना मा.उच्च न्यायालय मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद येथे सदरहू अवमान याचिकेवर 
दिनांक ०९/११/२०२३ रोजी सुनावणी होऊन दि.३०/११/२०२३ पर्यंत याचिकाकर्ता १४ शिक्षकांची (७--७) 
नियुक्तीच्या अनुषंगाने वेतननिश्चिती करून वेतनाच्या अनुज्ञेय थकबाकीची रक्‍कम मंजूर करावी आणि सदर 
रक्‍कम मा. उच्च न्यायालयात जमा करण्याचे आदेश पारित केले आहेत. 


४. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, लातूर व सहायक संचालक, 
इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर यांना आदेशित करण्यात येते की, Sat शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. 
१मध्ये नमुद शिक्षकांची परिच्छेद क्र.२ मधिल अट क्र. १ नुसार नियमित वेतनश्रेणीत वेतननिश्चिती करून त्यांना 
अनुज्ञेय थकबाकीची परिगणना केल्यानंतर (अनुज्ञेय कर वजातीनंतर) तातडीने वेतन देयक कोषागारात सादर 
करावे. कोषागारातून प्राप्त थकबाकी रकमेचे धनादेश मा. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयानुसार प्रबंधक, मा. उच्च 
न्यायालय, मुंबई, खंडपीठ औरंगाबाद यांचेकडे जमा करावे. सदर थकबाकी अदा करतांना कोणतीही 
अतिरिक्त रक्कम देय होणार नाही, याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 


५. उपरोक्‍्तकर्मचाऱ्यांच्या वेतनाच्या थकबाकी पोटी होणारा खर्च “मागणी क्रमांक झेडजी-३, प्रधान शीर्ष 
2224, विमुक्‍त जाती भटक्या जमाती यांच्यासाठी आश्रमशाळा व मुलोद्योगोतर आश्रमशाळा चालविण्यासाठी 
स्वयंसेवी संस्थाना सहाय्यक अनुदान (कार्यक्रम) २२२५ई८६६, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर), ३६- 
सहाय्यक अनुदाने (वेतन)” या लेखाशिर्षाखाली उपलब्ध होणाऱ्या तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. 


६. सदर झासन निर्णय उच्चस्तर सचिव समितीची (HPC) मान्यता आणि वित्त विभागाच्या अनौपचारिक 
संदर्भ क्र.५९६/आपुक, दि.३०/११/२०२३ व अनौपचारिक संदर्भ क्र.४६४/सेवा-९, दिनांक २२/१२/२०२३ 
अन्वये प्राप्त मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


७. हा शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२४०१०८१५५४४२८७३४ असा आहे. हा शासन 
निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन निर्गमित करण्यात आला आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नांवाने 
KAI LAS TA RAC H A N D 9 VERVE OF AST णे -OTHER BACKWARD BAHUJAN WELFARE 


2251 a03d 4696/35 feb94e0a8547536fa68882bdecaaba93cee29502d22516286, 


postalCode=400032, 


ht 
ialNumber=35C845457FD4B891 124529DBD2192A0E21273AD7339ASCA3B170A0E91352 
CED7, cn=KAILAS TARACHAND SALUN! 


(कैलास साळुंके) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत: 


१. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानसभा), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
२. मा. विरोधी पक्षनेता (विधानपरिषद), महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई. 
३. संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 


पृष्ठ ८ पैकी ७ 


शासन निर्णय क्रमांकः विभशा २०१९/प्र.क्र.५७७/विजाभज-२ 


४. प्रबंधक, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद 

५. शासकीय अभियोक्ता, मा. उच्च न्यायालय, मुंबई, खंडपिठ औरंगाबाद 

६. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/२ , (लेखापरिक्षा/ लेखा अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर. 

७. सह संचालक, लेखा व कोषागारे, संगणक कक्ष, नवीन प्रशासन भवन, ५ वा मजला, मुंबई 
८. प्रादेशिक उपसंचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण (प्रादेशिक) विभाग, लातूर 

९. सहाय्यक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, लातूर 

१०. जिल्हा कोषागार अधिकारी, लातूर 

११. कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प/ VAM), इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२. कक्ष अधिकारी (आपुक/ सेवा-९),वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१३. मा.मंत्री, इतर मागास बहुजन कल्याण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१४. अपर मुख्य सचिव/ प्रधान सचिव/ सचिव, वित्त विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. प्रधान सचिव, इतर मागास बहुजन कल्याण विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई. 
१६. संबंधित कर्मचारी (सहायक संचालक, इतर मागास बहुजन कल्याण, लातूर यांचेमार्फत) 
१७. निवडनस्ती (विजाभज-१) 


पृष्ठ ८ पैकी ८ 


